जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदूरबार 
यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०३१८/प्र.क्र.८९/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६मार्च, २०१८ 


पहा :१. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२.शसन निर्णय क्र.अस्थायी ०११८/१०५९/प्र.क्र.६/कार्यासन ११,दि.१९/०१/२०१८. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.५/३/२०१८. 
४.जिल्हा न्यायालय, नंदूरबार यांचे पत्र /क्र.€&1/६१०/२०१८, दि.२१/०३/२०१८. 


प्रस्तावना _: 

जिल्हा न्यायालय, नंदूरबार यांच्या आस्थापनेवरील ५१ अस्थायी पदांना संदर्भाकित क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.१/१/२०१८ ते २८/२/२०१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 
शासन निर्णय : 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, नंदूरबार यांनी दि.२१/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती 
केल्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील TRA नमूद ५१ अस्थायी पदांना य शासन निर्णयान्वये 
त्यापुढील म्हणजेच दि. १/३/२०१८ ते दि. ३०/९/२०१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
क. | प्रबंधक a a 
Q अधिक्षक २ 
३ सहाय्यक अधिक्षक & 
४ लघुलेखक (उ.श्रे.) २ 
षु लघुलेखक (नि.श्रे.) ३ 
& वरिष्ठ लिपिक 9 
9 कनिष्ठ लिपिक १७ 
८ मुख्य बेलिफ 1 १ 
९ बेलिफ ४ 
[१० | पुस्तक बांधणीकार 
faa | शिपाई षु 
१२ पहारेकरी २ 
एकूण ५१ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/प्र.क्र.८९/कार्यासन ११ 


सदर खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान दत्तमत, दिवाणी व सत्र न्यायालये (००)(०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीऱा (२०१४ ०१७२ ) 09, वेतन या लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-२०१९ या 
वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क.,दि.५/३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharasshtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८१२२८४०२११२ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Anita Dipak Ripote 


Ps s DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law And 
al | t a | a Judiciary Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=28bdb8b03e204307a26238ccccb76a2c1eaa9ed 


4838f450b88dfb9ca9793b4b5, 
serialNumber=25e18795e96deb90b1428c41 cb6c87bc90 


e 
R | O t e c3bb1f0ea059da3e0a07a3bc00c6c8, cn=Anita Dipak 
Ripote 


Date: 2018.03.28 12:30:31 +05'30' 


(अनिता Rare ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 
२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, नंदूरबार. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार. 
६. वित्त विभाग, आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
७. विधी व न्याय विभाग, कार्या- २०/२३ मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


